आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या वर्षात महात्मा ज्योतिराव 
फुले जन आरोग्य योजनेसाठी निधी वितरण 
(लेखाशीर्ष-२२१० जी २८९) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०५ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २७मार्च, २०२४. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३, दि.८.१२.२०२३, 
दि.५.०२.२०२४ व दि.४.०३.२०२४. 
२) आदिवासी विकास विभागाचे, शासन निर्णय, समक्रमांक, दि.२८.०७.२०२३, दि.२१.११.२०२३ व 
दि.५.०२.२०२४. 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची ई-ऑफिस फाईल क्रमांक: PHD-27016/8/2023-PHD ( Arogya 6)-Public 
Health Department ( मफुयो- २०२३/प्र.क्र.१६ ८/आरोग्य- &) 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचा माहे 
फेब्रुवारी, २०२४ ते मार्च,२०२४ या दोन महिन्यातील विमा हप्ता प्रदानासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पित 
तरतुदींतून वितरणासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये वित्त विभागास प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सार्वजनिक आरोग्य विभागास 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 
लेखाशीर्ष २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या मुख्य लेखाज्ीर्षाखाली महात्मा ज्योतिराव फुले जन 
आरोग्य योजनेंतर्गत माहे फेब्रुवारी, २०२४ ते मार्च,२०२४ या दोन महिन्यातील विमा हप्ता प्रदानासाठी सन २०२३- 
२४ च्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च 

करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 
(रु.लाखात) 


योजनेचे नाव लेखाशीर्ष बाब सन २०२३-२४ । यापूर्वी सदर शासन 
मधील मंजुर । वितरीत निर्णयान्वये 

सुधारीत अंदाज । निधी । वितरीत करण्यात 

येत असलेला निधी 


महात्मा ज्योतिराव फुले २२१० ३१-सहाय्यक १००५१.०४ ५८३१.९६ | १६२७.६८६५१ 
जन आरोग्य योजना जी२८९ । अनुदाने (वेतनेतर) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०५/कार्यासन-६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु. १६२७.६८६५१ लाख (अक्षरी रुपये सोळा कोटी सत्तावीस लाख अडुसष्ट हजार 
सहाशे एक्कावण्ण फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. सदर तरतुद खर्च करताना 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन 
फक्त अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची 
राहील. 


३. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात 
केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपळेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ई-ऑफिस फाईल क्रमांक: PHD- 
27016/8/2023-PHD ( Arogya 6)-Public Health Department ( मफुयो-२०२ ३/प्र.क्र.१६ ८/आरोग्य-६) वर 
दि.२१.०३.२०२४ रोजी दिलेल्या सहमतीस अनुसरून व संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकान्व्ये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३२११०२३५५६७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने RAJENDRA यी 


2 
D EVA RA M d3864b9b289879d173b67fcdc, postalCode=400032 
st=Maharashtra, 
serialNumber=F61 7DED8E7 182679ED107E63511160B2 
(054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 
B H AWA R | RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2024.03.27 11:52:46 +05'30 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

७. कार्यासन क्र.०८ , आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

८. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


यी 


पृष्ठ २ पैकी २ 


